सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . १५ ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


J 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ३५५ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 

३७८ 


J 


१ 


औ . भाग १-१५ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी परभणी यांजकडून 

वाचा : - १. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 

२. पोलीस अधिक्षक परभणी यांचे कडील पत्र क्र . ८३३ / जिविशा / २०२३ / 
दिनांक २८/०२/२०२३ . 


आदेश 

क्र . २०२३ / गृह / ओ -१ / पोल / सिआर -१ / ३५ ९.- ज्याअर्थी , जिल्ह्यात आगामी 
काळातील सण उत्सव व महापुरुषांच्या जयंती , तसेच राजकीय पक्ष , 
शेतकरी संघटना व इतर संघटनातर्फे , शेतक - यांच्या विविध प्रश्नांबाबत 
तसेच अचानक होणारे मोर्चे , निदर्शने , यासारखे आंदोलने यावरुन परभणी 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . त्यामुळे जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी व कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणर नाही या दृष्टीने दि . ०१/०३/२०२३ चे 
०७.०० वा पासून ते दि . १५/०३/२०२३ चे २४.०० वा . पर्यंत म.पो.का. ३७ ( १ ) 
( ३ ) लागू करण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे . 


३५५ 


[ पृष्ठे - २४ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


ते 


T 


त्याअर्थी , मी महेश वडदकर , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी परभणी 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) नुसार मला प्राप्त 
अधिकारान्वये असे आदेशीत करतो की , शांतता व सार्वजनिक सुरक्षितता 
राखण्यासाठी शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या व्यतिरिक्त अन्य 
कोणतीही व्यक्तीस परभणी जिल्ह्यातील सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याच्या 
आसपास खालील गोष्टीस मनाई करण्यात येते . 


( क ) शस्त्र , सोटे , तलवार , भाले , दंडूका , बंदूका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणे . 

( ख ) कोणतेही दाहक पदार्थ , किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणे . 


( ग ) दगड किंवा इतर क्षेत्रपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


( घ ) व्यक्तीचे अथवा मृतदेहांचे किंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा यांचे 
प्रदर्शन करणे , 


( ड ) सार्वजनिक ठिकाणी आरडाओरडा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य 
वाजविणे . 


३५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


( च ) अशा प्रधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे , अंगविक्षेप करणे किंवा विडंबन करणे अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे 
प्रदर्शन किंवा त्यांचा प्रसार करणे . 


त्याअर्थी , सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी व ररस्त्यावर पाच 
किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीच्या जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूकीस 
मनाई करीत आहे . त्यासोबतच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , 
प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इइतर कोणतेही 
शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , 
यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस 
व कार्यक्रमास लागू राहणार नाहीत . 


विशेषरित्या मिरवूणकी बाबत / कार्यक्रमा बाबत परवानगी देण्याचे अधिकार 
पोलीस अधिक्षक , परभणी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले इतर पोलीस 
अधिकारी यांना राहतील . सदरील आदेश परभणी जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो 
लागू करीत आहे . 


सदरचा आदेश दि . ०१/०३/२०२३ चे ०७.०० वा . पासून ते दिनांक 
१५/०३/२०२३ चे २४.०० वा . पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहूसंख्या 
व्यक्तींना लागु असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे 
तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी . तसेच सदर 
आदेश सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / उपविभागीय पोलीस अधिकारी / तालूका 
दंडाधिकारी / पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर डकवून 

प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


हे आदेश दिनांक २८/०२/२०२३ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित 
करीत आहे . 


परभणी , दि . २८/०२/२०२३ 


महेश वडदकर , 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी परभणी . 


भाग १ - पुरवणी 


२ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी पैठण - फुलंब्री 
मुख्यालय , औरंगाबाद यांजकडून 

भूसंपादन , पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम २०१३ अंतर्गत १ ९ अन्ये 
अधिसुचना 


जा.क्र . २०२२ / भुसंपादन / सिआर -२५ / २०२३ 

मौजे दावरवाडी , ता . पैठण जि . औरंगाबाद येथील पाझर तलाव क्र . २ 
दावरवाडी करिता जमीन संपादन करणे 


अधिसुचना 

ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी पैठण 

- 

- फुलंब्री यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमुद केलेल्या जमिनी भूसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ कलम ११ अन्वये , मौजे दावरवाडी , ता . पैठण जि . 
औरंगाबाद येथील पाझर तलाव क्र . २ दावरवाडी करिता जमीन संपादन 
करणे या कामासाठी या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची 
किंवा असण्याची शक्यता असल्या बाबतची प्राथमिक अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ कार्तिक , १२ 
१८ , शके १ ९ ४४ पान क्र . २५४४ वर प्रसिध्द केली आहे . 


ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी पैठण 
- फुलंब्री यांनी प्रसिध्द केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत 
एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 
यांची अशी खात्री झाली आहे . त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे . असे या द्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


ज्याअर्थी अनुसुची तीन मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे 
मौजे दावरवाडी , ता . पैठण जि . औरंगाबाद येथील पाझर तलाव क्र . २ 
दावरवाडी करिता जमीन संपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात आहे . 


ज्याअर्थी उक्त नियमाच्या ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित 
शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पैठण - फुलंब्री यांना 
पदनिर्देशीत करीत आहे . 


सदर जमिनीचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपविभागीय अधिकारी , पैठण फुलंब्री यांच्या कार्यालयीत पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 


गाव : दावरवाडी 

अ.क्र . 


२ 

३ 

४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

अनुसूची एक 

संपादन करावयाचे जमिनीचे वर्णन 


तालुका : पैठण 
गट क्रमांक 

५१ ९ 

५२० 

५४ ९ 

५४ ९ 

एकुण 


: 


जि . औरंगाबाद 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे दावरवाडी ता . पैठण जि . औरंगाबाद येथील पाझर 
तलाव क्र . २ दावरवाडी करता जमीन सपांदन प्रस्ताव . 

प्रकल्पाचे वर्णन : - मौजे दावरवाडी ता . पैठण जि . औरंगाबाद येथील 
पाझर तलाव क्र . २ दावरवाडी करता जमीन सपांदन प्रस्ताव .. 
समाजाला मिळणारे लाभ : - गावक - यांना पाणी उपलब्ध होऊन गावातील 
नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची तसेच शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन 
लाभक्षेत्रातील शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे . 


अंदाजीत क्षेत्र ( हेक्टर ) 

१.४० 

०.३८ 

०.४८ 

०.७३ 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - मौजे 
दावरवाडी , ता . पैठण जि . औरंगाबाद येथील पाझर तलाव क्र . २ 
दावरवाडी या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 
अनुसूची - चार 

पुर्नवसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक 


दिनांक : २३/०३/२०२३ 
ठिकाण : औरंगाबाद 


२ हे ९९ आर 


टिप 

१. सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भुसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही , त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 
नियुक्ती केलेली नाही . 


डॉ . स्वप्निल भारत मोरे 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी पैठण - फुलंब्री 
मुख्यालय , औरंगाबाद . 


व 

२. उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व 
जलसंधारण विभाग , औरंगाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
३. उक्त अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या तारखे पासुन तर कार्यवाही पूर्ण होई 
पर्यंत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही व्यक्तीने 
व्यवहार करु नये . किंवा सदर जमिनीवर बोजा व अडथळा करु नये . 
४. दुय्यम निबंधक , पैठण , ता . पैठण यांनी संपादनाखाली गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निबंर्धाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


( आस्तिक कुमार पाण्डेय भा.प्र.से. ) 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद 


३५७ 


३ 

उपविभागीय अधिकारी परतूर यांजकडून 
प्रारंभीक अधिसूचना 

भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील 
अधिसुचना : 

दिनांक १०/०४/२०२३ 

क्र २०२३ / भूसंपादन / सिआर - ज्याअथी भूसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
( २०३ चा ३० ) कलम ३ च्या खंड ई च्या व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकिय अधिसुचना , महसुल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / ११ / २०१४ / प क्र ७७ / अ -२ / दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यात पुढे उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यापुढे असे 
अधिसुचित केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ 
) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रा करिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्या अर्थी अधिसुचने नुसार समुचित शासन असलेल्या जालना 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यांस या सोबत जोडलेल्या अनुसची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता 
भरण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीने याव्दारे असे 
अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत 
जोडलेल्या अनूसुचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता असे घोषीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण 
होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा ही व्यवहार 
करणर नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणता ही भर निर्माण करणार नाही परंतू 
उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी 
यांना विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त 
तरतुदीच्या प्रवर्तनातूर सुट देता येईल . 

परंतू आणखी असे की , कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचं बध्दीपरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा नुकसानीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही तसेच उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूसंपादन व पुर्नस्थापना 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम 
२०१४ यात पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या 
अदयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व ते पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( ग ) ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन परतूर जिल्हा जालना यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


३५८ 


अनुक्रमांक 

०१ 

०२ 

०३ 

०४ 


०५ 

०६ 

०७ 

०८ 

० ९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ . 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची १ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : केदारवाकडी तालुका मंठा जिल्हा जालना 


भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 

२६ अ 

२६ अ 

२६ अ 

२६ अ 

२६ अ 

२६ अ 

२६ ब 

२६ ब 

२६ ब 

२६ ब 

२६ ब 

२६ ब 

30 


३० 

३० 

३१ 

३१ 

४० 

४० 

80 

४० 

80 

४० 


2 


80 


४० 

४५ / १ / अ 

४५ / २ / अ 

४५ / २ / ब 

४५ / २ / क 

४५/३ 


अंदाजीत क्षेत्र ( हे आर ) 


०.४१ 


०.०३ 


०.५२ 


०.१५ 


भाग १ - पुरवणी 


औरंगाबाद विभाग 


अनुक्रमांक 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 

४५/३ 

४५/३ 

४५/३ 

४५/३ 

४५/४ 

४५/४ 

४५/४ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न दुधना प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता नविन 
भूसंपादन मौजे केदारवाकडी तालुका मंठा जि जालना 
प्रकल्पाचे वर्णन : - मौजे केदारवाकडी तालुका मंठा जि जालना येथील 
निम्न दुधना प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रात नव्याने भूसंपादीत वरील प्रमाणे 
गट क्र मधुन एकुण क्षेत्र १ हे ७१ आर जमीन संपादीत करणे बाबत 


समाजास मिळणारे लाभ : - मौजे केदारवाकडी तालुका मंठा जिल्हा 
जालना येथील वरील प्रमाणे गट मधुन १ हे ७१ आर क्षेत्र निम्न दुधना 
प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र संपादीत केल्यामुळे पाण्याची पातळी वाढेल . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे 
सदरचा प्रकल्प निम्न दुधना या प्रकल्पासाठी वरील गटातील 
शेतक - यांच्या जमीनीत पाणी आज असल्यामुळे जमीन संपादन करण्यास 
शेतक - याचे संमती आहे . 


अंदाजीत क्षेत्र ( हे आर ) 

०.६० 


१ हे ७१ आर 


३५ ९ 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम सारांश 

नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ अन्वये सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आलेली आहे . लागू नाही . 


अनुसूची ५ 

अ ) मौजे केदारवाकडी ता मंठा जिल्हा जालना वरील प्रमाणे 
गट क्रमांक मधुन १ हे ७१ आर जमीन संपादीत करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसुचने व्दारे ज्या जमीनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भारण्याचा संभव आहे . त्यामुळे या कायदयाच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचना प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे . प्रारंभीक अधिसुचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
हितसंबधीत व्यक्तींना उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर 
जिल्हा जालना यांचे कार्यालयात आक्षेप नांदविता येतील . 


ब ) 

प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता निरंक 

क ) ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 
आहे तो आदेश क्रमांक निरंक 


टीप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
पाहण्याकरिता ठेवण्यात 
परतूर जिल्हा जालना यांचे कार्यालया 
आलेला आहे . 


( भाउसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


३६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


४ 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी परतूर यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 

भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील 

अधिसुचना : 


दिनांक ०६/०४/२०२३ 

क्र २०२३ / भूसंपादन / सिआर . - ज्याअथी भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०३ चा ३० ) कलम ३ च्या खंड ई च्या व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकिय 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / ११ / २०१४ / प क्र ७७ / अ -२ / दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे उक्त अधिसुचना असा करण्यात 
आला आहे ) यापुढे असे अधिसुचित केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रा करिता जमीन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्या अर्थी अधिसुचने नुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यांस या सोबत जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता भरण्याची 
शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीने याव्दारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
अनूसुचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता असे घोषीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती अधिसुचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
ही व्यवहार करणर नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणता ही भर निर्माण करणार नाही परंतू उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचं बध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा 
नुकसानीची जिल्हाधिकारी यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी 
भूसंपादन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अदयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व ते पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( ग ) ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन परतूर जिल्हा जालना यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


अनुक्रमांक 

०१ 

०२ 

०३ 

०४ 

०५ 

०६ 

०७ 

०८ 


१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ . 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गावाचे नांव : परतूर तालुका परतूर जिल्हा जालना 

भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 


१३/१ 

१३/२ 

१३/२ 

१३/२ 

१३/४ 

१३/५ 

१३/३ 

१४/१ 

१४/२ 

१४/२ 

१४/३ 

१४/४ 

१४/४ 

१४/५ 

१४/५ 

१४/५ 


१४/६ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची १ 
जमीनीचे वर्णन 


१५/१ 

१५/२ 

१५/३ 

१६ 

१७/१ 

१७/१ 

१७/१ 

१७/१ 

१७/२ 

१७/३ 

१७/३ 

१८ 

१८ 

१८ 


अंदाजीत क्षेत्र ( हे आर ) 


०.२१ 


0,09 


०.२ ९ 


०.९ ० 


४.१५ 


२.४५ 


३६१ 


३६२ 


अनुक्रमांक 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 


४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 

५५ 

५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ - २ ९ , शके १ ९ ४५ 

भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजीत क्षेत्र ( हे आर ) 

१ ९ 

१ ९ 

१ ९ 

१ ९ 

१ ९ 

१ ९ 

१ ९ 

१ ९ 

२०/१ 

२०/२ 

२ ९ 

२ ९ 

३० 

३० 

३१ 

३२ 

३२ 

३२ 

३२ 

३२ 

३४ 

३४ 

३४ 

38 

३४ 

३४ 

३४ 

३४ 

एकूण 


२.४२ 


०.७८ 


०.३ ९ 


२.९ २ 


०.२० 


१.४६ 


०.१० 


१६.२८ 


भाग १ - पुरवणी 


औरंगाबाद विभाग 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


पंकत्पाचे नाव 

प्रकल्पाचे वर्णन 

मौजे 

गट क्र मधुन एकुण क्षेत्र १६ हे २८ आर जमीन संपादीत करणे बाबत 


ब ) 

क ) 


निम्न दुधना प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता नविन भूसंपादन मौजे परतूर तालुका परतूर जि जालना 

परतूर तालुका परतूर जि जालना येथील निम्न दुधना प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रात नव्याने भूसंपादीत वरील प्रमाणे 


समाजास मिळणारे लाभ : मौजे परतूर तालुका परतूर जिल्हा जालना येथील वरील प्रमाणे गट मधुन १६ हे २८ आरक्षेत्र निम्न दुधना प्रकल्पाचे बुडीत 
क्षेत्र संपादीत केल्यामुळे पाण्याची पातळी वाढेल . 


३६३ 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे सदरचा प्रकल्प निम्न दुधना या प्रकल्पासाठी वरील गटातील शेतक - यांच्या 
जमीनीत पाणी आज असल्यामुळे जमीन संपादन करण्यास शेतक - याचे संमती आहे . 

अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आलेली आहे . 

लागू 

अनुसूची -५ 

अ ) मौजे परतूर ता परतूर जिल्हा जालना वरील प्रमाणे गट क्रमांक मधुन १६ हे २८ आर जमीन संपादीत करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसुचने व्दारे ज्या जमीनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भारण्याचा संभव आहे . त्यामुळे या कायदयाच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे . प्रारंभीक अधिसुचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
हितसंबधत व्यक्तींना उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जिल्हा जालना यांचे कार्यालयात आक्षेप नांदविता येतील . 

प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 

ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो आदेश क्रमांक निरंक 


नाही . 


( भाउसाहेब जाधव ) 

उपविभागीय अधिकारी 

परतूर जि.जालना . 


टीप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतूर जिल्हा जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आलेला आहे . 


३६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


५ 


उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसुचना 


१. भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

व 


२. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / आरबीडेस्क- ४ / 
भूसंपादन / समन्वय / सिआर १५ दि . २२.०७.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा 
२०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसुल , व वनविभाग अधिसुचना 
क्रमांक -११ / २०१४ / .७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुर्नवसन व 
पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना " 
संबोधण्यायत यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना 
सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शसानाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी 
अनुसुची १ मध्येदर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भुमी " 
असा करण्यात येईल ) अनुसची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याच्या संभव आहे . 
( यापुढे उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करणत येईल ) याबाबत 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे 
सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्था भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी भुमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी 
संपादन करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची -४ 
मध्ये नमुद केलेला आहे . 


भाग १ - 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची -५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


पुरवणी 


त्यायअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसचित केलेल्या मालकांने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या 
अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनःस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधीन उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


अनुसूची -१ 

भूमी वर्णन : मोजणी प्रमाणे 
गाव : मौजे औरंगपूर , तालुका वैजापुर , जिल्हा 
: 

: 

: औरंगाबाद . 

भुमापन किंवा 


१ . 


अंदाजे क्षेत्र 
( हे . आर ) 

१ हे .५७ आर 

१ हे .५७ आर 


४३,४४,४६,४७,५१ व ५२ 
एकुण क्षेत्र 
संपादनाचे प्रयोजन : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा बोरदहेगांव 
जोड कालवा मौजे औरंगपूर , ता . वैजापूर ओ.आर.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : या प्रकल्पारद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


प्रकल्पाचे नाव : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा बोरदहेगांव 
जोड कालवा मौजे औरंगपुर ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद अ . आर.क्र . 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा 
कालवा बोरदहेगांव जोड कालवा मौजे औरंगपुर ता . वैजापुर जि . 
औरंगाबाद ओ.आर.क्र . 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थानाची आवश्यकता 
नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणमाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 
१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची ५ 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : आवश्यकता नाही . 


२. सबब माहिती : निरंक 

३. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


ठिकाण : औरंगाबाद 

दिनांक : - 
/ 


/ २०२३ 


( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उप जिल्हाधिकारी 
भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 
औरंगाबाद . 


३६५ 


६ 

उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 

१. भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


२. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ आरबीडेस्क -४ / 
भूसंपादन / समन्वय / सिआर -१७ दि . २२.०७.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसुल , व वनविभाग अधिसुचना 
क्रमांक -११ / २०१४ / .७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुर्नवसन व 
पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना " 
संबोधण्यायत यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना 
सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


" 

आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शसानाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी 
अनुसुची १ मध्येदर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ) अनुसची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याच्या संभव आहे . 
( यापुढे उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करणत येईल ) याबाबत 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे 
सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


" 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्था भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी भुमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी 
संपादन करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची ४ 
मध्ये नमुद केलेला आहे . 


३६६ 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची -५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : या प्रकल्पारद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


त्यायअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसचित केलेल्या मालकांने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या 
अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन 
कायद्याचे कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन 
पुनर्वसन व पुनःस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधीन उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी 
सदरहू कायद्याचे कलम ३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची -१ 

भूमी वर्णन : मोजणी प्रमाणे 

गाव : मौजे बाभुळगांव बू , तालुका : वैजापुर , जिल्हा : औरंगाबाद . 

भुमापन किंवा 


अ.क्र . 


१ . 


२८ ९ , ३१२ 
एकुण क्षेत्र 


अंदाजे क्षेत्र 
( हे . आर ) 

१ हे . ४८ आर 

१ हे .४८ आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा वरिल 
वितरीका मौजे बाभुळगांव बु . ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद 


प्रकल्पाचे नाव : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा वरील 
वितरीका मौजे बाभुळगांव बु . ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद ओ.आर.क्र . 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा 
कालवा वरील वितरीका मौजे बाभुळगांव बु . ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद 
ओ.आर.क्र . 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थानाची आवश्यकता 
नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणमाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 
१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 

२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची -५ 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : आवश्यकता नाही . 
२. सबब माहिती : निरंक 

३. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


ठिकाण : औरंगाबाद 

दिनांक : 

} 


/ २०२३ 


( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उप जिल्हाधिकारी 

भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 
औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , 


उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसुचना 

१. भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


२. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / आरबीडेस्क- ४ / 
भूसंपादन / समन्वय / सिआर -१८ दि . २२.०७.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग अधिसुचना 
क्रमांक -११ / २०१४ / .७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुर्नवसन व 
पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना ” 
संबोधण्यायत यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना 
सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


· 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना 
शसानाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 
त्याअर्थी अनुसुची १ मध्येदर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख 
" उक्त भुमी " असा करण्यात येईल ) अनुसची -२ मध्ये 
नमुद केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याच्या 
संभव आहे . ( यापुढे उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करणत 
येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून 
खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे 
अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्था भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी भुमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
-४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट 
कलम ( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 


( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची -५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


शके १ ९ ४५ 


त्यायअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम 
( ४ ) नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधुिसचित केलेल्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या 
अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


३६७ 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन 
कायद्याचे कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन 
पुनर्वसन व पुनःस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधीन उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी 
सदरहू कायद्याचे कलम ३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


अनुसूची -१ 
भूमी वर्णन : मोजणी प्रमाणे 
गाव : मौजे धोंदलगांव , तालुका : वैजापुर , जिल्हा : औरंगाबाद . 

भुमापन किंवा 


१ . 


४७ ९ , ४८३,४८४,४८७,४८८,४ ९ ० 


४८ ९ , ५०२ , ५०७,५०८,५० ९ , ५२७ 

५२८ , ५३३ , ५३५,५३६ / १ 

५३६/२ , ५३ ९ , ५४०,५४३,५४४ 


५४५ 

एकुण क्षेत्र 


अंदाजे क्षेत्र 
( हे . आर ) 

७ हे .५७ आर 


७ हे .५७ आर 

संपादनाचे प्रयोजन : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा बोरदहेगांव , 
जोडकालवा मौजे धोंदलगांव ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : या प्रकल्पारद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


३६८ 


प्रकल्पाचे नाव : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा बोरदहेगांव , 
जोडकालवा मौजे धोंदलगांव ता . वैजापुर ओ.आर.क्र . 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा 
कालवा , बोरदहेगांव जोडकालवा मौजे धोंदलगांव ता . वैजापुर ओ.आर.क्र . 
सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थानाची आवश्यकता 
नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणमाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 
१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 

२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची ५ 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : आवश्यकता नाही . 


२. सबब माहिती : निरंक 

३. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


ठिकाण : औरंगाबाद 

दिनांक : - / / २०२३ 


( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उप जिल्हाधिकारी 
भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 
औरंगाबाद . 


८ 


भाग १ - पुरवणी 


उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 

१. भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


२. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / आरबीडेस्क- ४ / 
भूसंपादन / समन्वय / सिआर - ७ दि . २२.०७.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसुल , व वनविभाग अधिसुचना 
क्रमांक -११ / २०१४ / .७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुर्नवसन व 
पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना " 
संबोधण्यायत यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना 
सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


" 

आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शसानाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी 
अनुसुची १ मध्येदर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ) अनुसची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याच्या संभव आहे . 
( यापुढे उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करणत येईल ) याबाबत 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे 
सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


" 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्था भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी भुमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी 
संपादन करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची -४ 
मध्ये नमुद केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम 


औरंगाबाद विभाग 


( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 

( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची -५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


त्यायअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : या प्रकल्पारद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प डावा कालवा वि . क्र . १ 
अंतर्गत मौजे लव्हाळी ( टाकळी ) ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प डावा कालवा 
वि . क्र . १ अंतर्गत मौजे लव्हाळी ( टाकळी ) ता . कन्नड जि . औरंगाबाद 
सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधुिसचित केलेल्या मालकांने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या 
अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनःस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधीन उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 

भूमी वर्णन मोजणी प्रमाणे 

: 

गाव : मौजे लव्हाळी ( टाकळी ) , तालुका : कन्नड , जिल्हा : औरंगाबाद . 

भुमापन किंवा 


अ.क्र . 


१ . 


८२ , ८३ 
एकुण क्षेत्र 


अंदाजे क्षेत्र 

( हे . आर ) 

० हे . ३५ आर 

० हे . ३५ आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प मौजे लव्हाळी ( टाकळी ) 
ता . कन्नड जि . औरंगाबाद 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थानाची आवश्यकता 
नाही . सबब माहिती निरंक 


३६ ९ 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणमाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 

२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची ५ 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : आवश्यकता नाही . 
२. सबब माहिती : निरंक 

३. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


ठिकाण : औरंगाबाद 

दिनांक : 

' 


/ २०२३ 


( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उप जिल्हाधिकारी 

भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 
औरंगाबाद . 


३७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


९ 

उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसुचना 

१. भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


२. मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / आरबीडेस्क -४ / 
भूसंपादन / समन्वय / सिआर १६ दि . २२.०७.२०२२ 
- 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग अधिसुचना 
क्रमांक -११ / २०१४ / .७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुर्नवसन व 
पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना ” 
संबोधण्यायत यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना 
सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


· 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना 
शसानाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 
त्याअर्थी अनुसुची १ मध्येदर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख 
" उक्त भुमी " असा करण्यात येईल ) अनुसची -२ मध्ये नमुद केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याच्या 
संभव आहे . ( यापुढे उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करणत 
येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून 
खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे 
अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्था भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी भुमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
-४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट 
कलम ( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची -५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


त्यायअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम 
( ४ ) नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसचित केलेल्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या 
अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन 
कायद्याचे कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन 
पुनर्वसन व पुनःस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधीन उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी 
सदरहू कायद्याचे कलम ३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूमी वर्णन 

गाव : मौजे राहेगव्हाण , तालुका 

भुमापन किंवा 


अ.क्र . 


अनुसूची -१ 
मोजणी प्रमाणे 


१ . 


: 


४२ , ४३ , ४४ , ४५ व ४८ 

एकुण क्षेत्र 


वैजापुर , जिल्हा : औरंगाबाद . 


अंदाजे क्षेत्र 

( हे . आर ) 

० हे.९ १ आर 

० हे . ९ १ आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा 
बोर दहेगांव जोड कालवा मौजे राहेगव्हाण ता . वैजापुर ओ . आर . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : या प्रकल्पारद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा बोर दहेगांव 
जोड कालवा मौजे रायेगव्हाण ता . वैजापुर ओ.आर.क्र . 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा 
कालवा बोर दहेगांव जोड कालवा मौजे राहेगव्हाण ता . वैजापुर ओ.आर.क्र . 
सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थानाची आवश्यकता 
नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणमाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 

२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची ५ 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : आवश्यकता नाही . 

२. सबब माहिती : निरंक 

३. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


ठिकाण : औरंगाबाद 

दिनांक : - ' / २०२३ 


( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उप जिल्हाधिकारी 
भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 
औरंगाबाद . 


१० 


३७१ 


उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

दिनांक .०३.२०२३ 

क्र .२००५ / एलएनक्यु / एसआर ८३.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
भासु 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


३७२ 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 


s 
si 
só 


२ . 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - भायजळी तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 
५२ 

५२३ 

५२४ 

५२४ 

५२४ 

एकूण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . १ मौजे भायजळी ता . धारूर जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . १ 

सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - भायजळी तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


०.३० 

०.३० 

१.४२ 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

दिनांक : 

.०३.२०२३ 

ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


११ 


भाग १ - पुरवणी 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक ०३/०४/२०२३ 

- 

क्र . २०२३ / एलएनक्यु / एसआर / ९ ८ / २००६ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

} 


औरंगाबाद विभाग 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


अ.क्र . 

१ 


गावाचे नांव : - गा.त.क्र .० ९ चिंचोली ता . पाटोदा . जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे.आर ) 

३०१ 

०.५६ 

एकुण 

०.५६ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .० ९ चिंचोली ता . पाटोदा 

प्रकल्पाचे विवरणः गाव तलाव क्र . ० ९ चिंचोली ता . पाटोदा 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - चिंचोली ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


३७३ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : ०३/०४/२०२३ 
ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


१२ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . आर . बी . हानवते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
रेणापूर यांचा दिनांक ३०.०८.२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 

विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ६०८१ / २०२२ - श्री . आर . बी . हानवते , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर यांची दिनांक ३०.०८.२०२२ रोजीची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 

· 


श्री . आर . बी . हानवते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . आर . बी . हानवते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर . रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . आर . बी . हानवते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८.०६.२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , 

दिनांक : - ०१ सप्टेंबर , २०२२ 


दुर्वाचनिय 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


१३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ . दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . आर . बी . हानवते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
रेणापूर यांचा दिनांक २५.०८.२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि . ( प्रशा ) / ६०० ९ / २०२२- श्री . आर . बी . हानवते , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर रेणापूर यांची दिनांक २५.०८.२०२२ 
रोजीची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 


श्री . आर . बी . हानवते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . आर . बी . हानवते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . आर . बी . हानवते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८.०६.२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
: 

लातूर , दिनांक : - २ ९ ऑगस्ट , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१४ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . वाय . ए . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
रेणापूर यांचा दिनांक २ ९ / ०८ / २०२२ ते ३०/०८/२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ६०८० / २०२२- श्री . वाय . ए . जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर यांची दिनांक २ ९ .०८.२०२२ ते 
` ३०.०८.२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२६.०८.२०२२ , २७/०८/२०२२ व २८/०८/२०२२ रोजी अनुक्रमे पोळा , 
चौथा शनिवार , रविवार व रजेच्या पुढे दिनांक ३१/०८/२०२२ रोजी गणेश 
चतुर्थी निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . 
तसेच त्यांना दिनांक २५/०८/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०१ / ० ९ / २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

श्री . वाय . ए . जाधव , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . वाय . ए . जाधव , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर , या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . वाय . ए . जाधव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८.०६.२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आले होते . 

लातूर , दिनांक : - ०१ सप्टेंबर , २०२२ 


दुर्वाचनिय 

प्र प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१५ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . ए . जी . साबळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदपुर यांचा दिनांक २ ९ .०८.२०२२ ते ३०.०८.२०२२ पर्यतची ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ६० ९ १ / २०२२ श्री . ए . जी . साबळे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदपुर यांची दिनांक २ ९ / ०८ / २०२२ ते ३० / 
०८/२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२८.०८.२०२२ रविवार तसेच रजेच्या पुढे दिनांक ३१.०८.२०२२ रोजी गणेश 
चतुर्थी निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूर मंजूर 
करण्यात येते . 


J 


श्री . ए . जी . साबळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . ए . जी . साबळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदपुर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . ए . जी . साबळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८.०६.२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातूर , दिनांकः -०१ सप्टेंबर , २०२२ 


दुर्वाचनिय 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 


१६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ 


२ ) श्रीमती जे . सी . गुप्ता , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
उदगीर यांचा दिनांक ०३/११/२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७८८३ / २०२२ - श्रीमती जे . सी . गुप्ता , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उदगीर यांची दिनांक ०३.११.२०२२ या 
( ०१ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 
श्रीमती जे . सी . गुप्ता , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती जे . सी . गुप्ता , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्रीमती जे . सी . गुप्ता , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांक : - ०५ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८.०६.२०२२ . 

२ ) श्री . पी . डी . कोळेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर औसा 
यांचा दिनांक ३१.१०.२०२२ ते ०४.११.२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७८७ ९ / २०२२- श्री . पी . डी . कोळेकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा यांची दिनांक ३१.१०.२०२२ ते 
०४.११.२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२२.१०.२०२२ ते ३०.१०.२०२२ निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , 


३७५ 


मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २१.१०.२०२२ रोजीचे कार्यलयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०५.११.२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . पी . डी . कोळेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . पी . डी . कोळेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . पी . डी . कोळेकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८.०६.२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल 

लातूर . दिनांक : - ०५ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . पी . ए . सवदीकर , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर 

, अहमदपूर यांचा दिनांक ३१.१०.२०२२ ते ०२.११.२०२२ रोजीची उपभोगलेली 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७७७१ / २०२२- श्री . पी . ए . सवदीकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अहमदपूर यांची दिनांक ३१.१०.२०२२ व 
०२.११.२०२२ रोजीची उपभोगलेली अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 


श्री . पी . ए . सवदीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . पी . ए . सवदीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . पी . ए . सवदीकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८.०६.२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातूर . दिनांक : - ०३ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


१ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


२ ) श्री . एन . आर . तळेकर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर लातूर यांचा 
दिनांक ३१.१०.२०२२ ते ०२.११.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७७७० / २०२२- श्री . एन . आर . तळेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर लातूर यांची दिनांक ३१.१०.२०२२ ते ०२.११.२०२२ 

J 

पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते तसेच त्यांना 
दिनांक ३०.१०.२०२२ ते ०२.११.२०२२ पर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री . एन . आर . तळेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एन . आर . तळेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . एन . आर . तळेकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८.०६.२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०३ नोंव्हेंबर , २०२२ 


J 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


२० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 

२ ) श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक १७.१० २०२२ व १८.१०.२०२२ रोजीची अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७७६८ / २०२२- श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , लातूर यांची दिनांक १७.१०.२०२२ व १८.१०.२०२२ 
रोजीची उपभोगलेली अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातूर , दिनांक : - ०३ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२१ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक ३१.१०.२०२२ व ०१.११.२०२२ रोजीची अर्जित रजा कार्योत्तर 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७७६ ९ / २०२२- श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , लातूर यांची दिनांक ३१.१०.२०२२ व ०१.११.२०२२ 
रोजीची उपभोगलेली अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . जे . सी . ढेंगळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातूर , दिनांक : - ०३ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ : चैत्र , २३ २ ९ , शके १ ९ ४५ 


२२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 

०८.०६.२०२२ . 


२ ) श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा न्यायाधीश २ , व स्तर , लातूर यांचा 
दिनांक ३१.१० २०२२ व ०१.११.२०२२ रोजीची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७७७२ / २०२२- श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , व . स्तर , लातूर यांची दिनांक ३१.१०.२०२२ व ०१.११.२०२२ 
रोजीची अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . के . एस . तोतला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते . 

लातूर , 

दिनांक : - ०३ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडूनत 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२. दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती जे . जे . माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
लातूर यांचा दिनांक १ ९ / १० / २०२२ ते २१/१०/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ७६२ ९ / २०२२ - श्रीमती जे . जे . माने , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर लातूर यांचा दिनांक १ ९ / १० / २०२२ ते 
२१/१०/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
२२/१०/२०२२ ते ३०/१०/२०२२ निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक १ ९ / १० / २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१/१०/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


३७७ 


श्रीमती जे . जे . माने , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती जे . जे . माने , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती जे . जे . माने , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ३१ ऑक्टोबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती एस . सी . निर्मळे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , लातूर यांचा दिनांक ३१/१०/२०२२ ते ०४/११/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यावि / ( प्रशा ) / ७८७८ / २०२२ - श्रीमती एस . सी . निर्मळे , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , लातूर यांची दिनांक ३१/१०/२०२२ ते 
०४/११/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२३/१०/२०२२ ते ३०/१०/२०२२ निमित्त असलेल्या सुट्टंयाच्या लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २२/१०/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०५/११/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातून , दिनांक : - ०५ नोंव्हेंबर , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३-१९ , २०२३ : चैत्र , २३-२९ , शके १ ९ ४५ 


२५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , लातूर यांचा दिनांक ३१ / 
१०/२०२२ ते ०३/११/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यावि / ( प्रशा ) / ७८७७ / २०२२ -- श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ , लातूर यांची दिनांक ३१/१०/२०२२ ते ०३/११/२०२२ पर्यतची 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक 
२५/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४/११/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

$ 


भाग १ - पुरवणी 

श्री . जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . जे . एम . दळवी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


दिनांक : - ०५ नोंव्हेंबर , २०२२ 


लातूर , दिनांक 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


